सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी/सहायक 
अन्नधान्य वितरण अधिकारी/तांत्रिक अधिकारी, 
गट-ब या संवर्गात” अधिकाऱ्यांची 
दि.०१/०१/२०१९ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम 
जेष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : आस्थाप्र-१३१९/प्र.क्र.२६७/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०२०. 


वाचा : शासन परिपत्रक क्र. आस्थाप्र-१३१९/ प्र.क्र.२६७/ ना.पु.१५, दि. २३ डिसेंबर, २०१९. 


शासन शुद्धीपत्रक 


शासनाच्या उपरोक्‍त परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये “सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी / 
सहायक अन्नधान्य वितरण अधिकारी/तांत्रिक अधिकारी, गट-अ च्या ऐवजी सहायक जिल्हा पुरवठा 
अधिकारी / सहायक अन्नधान्य वितरण अधिकारी/तांत्रिक अधिकारी, गट-ब ” असे वाचावे. 
२. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२००११४१५२६४७४९०६ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

Asmita Ravindra 


Pp a t i | > यते Patil 
(अस्मिता पाटील) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


Digitally signed by Asmita Ravindra Patil 


सोबत : परिशिष्ट-अ 

प्रत, 

१) सर्व विभागीय आयुक्त, 

२) सर्व उप आयुकत (पुरवठा), 

३) मा. प्रधान सचिव, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय्य सहाय्यक. 


) 
) 
) 
8) निवड नस्ती /ना.पु.१५ 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः आस्थाप्र-१३१९/प्र.क्र.२६७/ना.पु.१५, 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : आस्थाप्र-१३१९/प्र.क्र.२६७/ना.पु.१५, दिनांक १४ जानेवारी,२०२०. 
सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी / सहायक अन्नधान्य वितरण अधिकारी/तांत्रिक अधिकारी, गट-ब या संवर्गातील पदावरील 
पुरवठा अधिका-यांची दि. १/१/२०१९ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठतासूची 


परिशिष्ट अ 


अ. नाव व पदनाम जन्मदिनांक | मुळ | सहा.जि.पु.अधि/सहा. | सहा.जि.पु.अधि/सहा. 
, प्रवर्ग अ.वि.आअ/ तांत्रिक । अ.वि.आ/ तांत्रिक अधिकारी 
अधिकारी पदावरील पदावरील ज्येष्ठतेसाठी 
पदोन्नतीचा दिनांक देण्यात आलेला दिनांक 


मि. त य 
श्री. सुधाकर भिमराव ६.९.१९६८ | वि.जा. २७.९.२०१६ २७.९.२०१६ जेष्ठता नियमावली १९८२ च्या 
पवार, नियम ४ (२(ब) आणि नियम ५ (३) 
तांत्रिक अधिकारी नुसार सदर कर्मचाऱ्यांची 


श्री. मनोहक हिराळाळ | १८.७.१९६७ | २७.९.२०१६ २७.९.२०१६ आपसातील ज्येष्ठता निश्चित 
कडवे , करण्यात आली आहे. 
तांत्रिक अधिकारी 


श्री. सुधाकर येसाजी १.६.१९६३ | अ.जा. २९.१२.२०१६ २९.१२.२०१६ तांत्रिक अधिकारी पदावर दिनांक 
दांडगे, २९.१२.२०१६ रोजी तात्पूरती 
तांत्रिक अधिकारी पदोन्नती 


श्री. रघुनाथ ए. ताडगे, १.१.१९६४ १८.७.२०१७ १८.७.२०१७ जेष्ठता नियमावली १९८२ च्या 
सहायक जिल्हा पुरवठा नियम ४ (२(ब) आणि नियम ५ (३) 
अधिकारी नुसार सदर कर्मचाऱ्यांची 
श्रीम. शालिनी गेडाम, १०.७.१९७० | अ.जा. १८.७.२०१७ १८.७.२०१७ आपसातील ज्येष्ठता निश्चित 
सहायक जिल्हा पुरवठा करण्यात आली आहे. 
अधिकारी 

श्री.वेजय सहारे, ३१.१०.१९७२ | अ.जा. १८.७.२०१७ १२.४.२०१८ उशीराने रूजू 
सहायक जिल्हा पुरवठा 

अधिकारी 


पृष्ठ २ पैकी २ 


